राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा पहिल्या हफ्त्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२२१) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२३२) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ०५/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मार्च, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
२) केंद्र शासन, कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र H.No.9-9.4/2022-RKVY/2, 
दि.२७.०२.२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकृवि-०३१९/प्र.क्र.८९/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना VAR या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, ००, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, 
(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (१५) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (bs हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रु.३६००.०० लाख तर (०१) (१६) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.१०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये राज्यात निधी वितरीत करण्यास मार्गदर्शक 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ नस्तीवर वित्त विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन सन २०१२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून (०१) (१५) कृषी उन्नती योजना 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३- 
अर्थसहाय्य याकरिता रु.६८०.०० लाख तर राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३- 
अर्थसहाय्य याकरिता रु.४५४.०० लाख असा एकूण रु.११३४.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून 
सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास 
मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ०५/अर्थसंकल्प (विघयो) 


झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी 
व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावी. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३१३१२०८४१६९२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


Di 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, harashi 
4.20=759e8: 


7fibd 1¢68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d726 


8९69832, 


be 

pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
INumber=5599270E38B296ESESD814FF5976561A3EC66D875AEB425 

D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


न्न 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुकक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग. 


oS द द Oe, टा 


wen 


पृष्ठ २ पैकी २ 


